क्र . २ ] 


वाचा : 

१ . 

२ . 

३ . 

४ . 


५ . 

६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

सोमवार , दिनांक ९ जानेवारी २०२३ : पौष १ ९ , शके १ ९ ४४ [ किंमत ०.०० रु . ] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५३ ( १ ) , ( २ ) 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब -१ 

महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग यांचेकडील शासन राजपत्र दि . २४.०२.२०२२ . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक एएमसी ५००७ / प्र.क्र .२५ / नवि ३२ दिनांक १० जून २०० ९ . 

या कार्यालयाचे पत्र क्रं .२०२२ / नपाप्र / का -१ / टे- १ / प्र.क्र .६ दिनांक २३.१२.२०२२ 

मुख्याधिकारी नगरपंचायत नायगाव यांचे पत्र दिनांक ०२.०१.२०२३ . 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

१ 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड यांजकडून 

( नगरपरिषद प्रशासन ) 


आदेश 

क्रं .२०२२ / नपाप्र / का -१ / टे -१ / प्र.क्र .०६ दिनांक ०६.०१.२०२३ . - ज्याअर्थी , नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव नगरपंचायतीच्या विद्यमान अध्यक्षांनी उक्त वाचा १ नूसार 
दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसाठी उक्त वाचा २ वरील तरतूदीनूसार , महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभागाकडून उक्त वाचा ३ अन्वये 
निश्चित केलेल्या अध्यक्ष पदाच्या आरक्षणानुसार व उक्त ४ नूसार या कार्यालयाचे पत्र वाचा ५ अन्वये उक्त नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीसाठी दिनांक 
०२.०१.२०२३ रोजी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये , पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी बिलोली यांचे अध्यक्षतेखाली , सभेमध्ये अध्यक्षाची निवड 
बिनविरोध झाली असल्याबाबत , सभेचा कार्यवृतांत मुख्याधिकारी नगरपंचायत नायगाव यांनी वाचा ६ अन्वये या कार्यालयास सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी , अभिजित राऊत जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त अधिनियमा अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याव्दारे असे जाहिर करतो की , नांदेड जिल्ह्यातील नायगांव 
नगरपंचायतीमध्ये दिनांक ०२.०१.२०२३ रोजी अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील दर्शविल्याप्रमाणे नगरपंचायतीच्या 
नावासमोरील नगरपंचायत सदस्य , अधिनियमातील तरतूदीनूसार विहित केलेल्या कालावधीकरीता अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवडून आले आहेत . 

अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


अ.क्र . नगरपंचायतीचे नाव 


१ . 


ठिकाण : नांदेड 

दिनांक : ०६/०१/२०२३ 


औ भाग १ - अ ( असा ) - २ 

. 


नायगाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 
मीनाबाई सुरेश्वा कल्याण 


अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाचा प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


( अभिजित राऊत ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


१ 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD- 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


